महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
तारीख: १० ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भः-सामान्य प्रशासन FIAT, AINA आदेशा समक्रमांक, दिनांक २९.१२.२०२२. 


शासन आदेशा 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २९.१२.२०२२ च्या शासन आदेशात नमूद अटी व शातींच्या अधिन राहून, श्रीमती 
कांचन सं. जगताप, कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग (तत्कालीन विभाग-महिळला व बालविकास विभाग) यांची 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य मुख्य लोकसेवा SEH आयुक्त, मुंबई या कार्यालयातील “कक्ष 
अधिकारी” या पदावर प्रथमत: एक वर्ष कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि, 
प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भीय शासन आदेशा दिनांक २९.१२.२०२२ रद्द करण्यात येत आहेत. 


3 सदर शासन rear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१०१७३९३२३५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

V | N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b6314 

B A B U RA O 2b6a9494 1 défa6ffe1 2c2ad5c605c23, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB 
67D519F7D7899F46BEBFB7A9970706B2C9983, 

M A N F cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2023.08.10 17:40:29 +05'30' 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
) राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, बृहन्मुंबई, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), विधि व न्याय विभाग व महिला व बालविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) उप सचिव (लोकशाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) श्रीमती कांचन सं. जगताप, कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(प्रशासकीय विभागामार्फत) 
६) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब). 


